श्रीमती निराई वि. कांतिया, सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) मुंबई अंतर्गत 
पुणे कार्यालय यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. सेवानि २०१९/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा ५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : (9) श्रीमती निराई वि. कांतिया यांचा दि. ३१.१०.२०१९ रोजीचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत चा अर्ज. 
२) मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचे पत्र क्र.मुविनि/कार्या-२/१५५३/२०१९, दि. ०२ डिसेंबर, २०१९ 


आदेशा:- 

श्रीमती निराई वि. कांतिया, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन, मुंबई अंतर्गत पुणे 
कार्यालय यांना त्यांच्या दिनांक ३१.१०.२०१९ च्या अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ मधील नियम ६६ मधील तरतुदीनुसार दि. 39.09.2020 (म.पू) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. श्रीमती निराई वि. कांतिया, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच, त्यांच्याकडून निवृत्ती वेतनाच्या देय रकमांमधून शासकीय 
येणेची वसुली असल्यास ती करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 
3. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२४१५४००९९९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badg 


p h DN: c=IN, o=Governm ॥ Maharashtt Industry Energy 

ras an d Labour Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec1 4db9926b325 
140acf9b28bb990786, 


INumber=ec955e2d360e1 fddb6abac58a907419053b 
un | a ger 5dbac48a78c89c588ff7 1bef, t Pundlik Badg 


ite: 2020.02.24 15:47:02 +05'30' 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (ऊर्जा, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
३. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहयक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
४. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


झासन आदेश क्रमांकः सेवानि २०१९/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा ५ 


षट्‌. 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.), मुंबई ७१, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 

उपसचिव (ऊर्जा ५) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 


. श्रीमती निराई वि. कांतिया, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक (उद्ववाहन) मुंबई अंतर्गत पुणे 


कार्यालय यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचेमार्फत 


. निवडनस्ती/ऊर्जा५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


